महाराष्ट्र Wd मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत 
क्रांतीसिह नाना पाटील पशुवैद्यक महाविद्यालय, 
शिरवळ, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे मुलांच्या 
वसतीगृह इमारतीच्या बांधकामाच्या प्राथमिक 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम २ (ATHY) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२२. 


वाचा :- १) पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 

दिनांक १० जानेवारी, २०१४ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७ /प्र.क्र.६०/ इमा-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ 

३) कुलसचिव, महाराष्ट्र Va] व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र.मपमविवि / 
बांधकाम/८९८/२०२१, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र 

४) कुलसचिव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र.मपमविवि / 
बांधकाम/१२४५/२०२२, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र 

५) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २८/०३/२०२२ रोजी झालेल्या सचिव 
समितीच्या बैठकीचे इतीवृत्त 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यक 
महाविद्यालय, शिरवळ, ता. खंडाळा, जि. सातारा या महाविद्यालयात संपूर्ण राज्य व देशातील विद्यार्थी 
प्रवेश घेत असतात. या महाविद्यालयाचा परिसर शिरवळ गावापासून ३ किलोमीटर अंतरावर असून 
येथील वाढत्या औद्योगिकरणामुळे महाविद्यालयाच्या आजूबाजूला राहण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. 
त्यामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या वसतीगृहावर अवलंबून रहावे लागते. सद्यस्थितीत दरवर्षी सुमारे 
४७० विद्यार्थी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असतात. त्यापैकी साधारणत: ३३० मुळे व १४० मुलींची संख्या 
असते. वाढलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधेकरिता विद्यार्थ्यांना 
वसतीगृह आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह बांधकाम 
करण्याची आवश्‍यकता होती. AGI कुलसचिव, महाराष्ट्र wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांनी 
संदर्भाधीन क्र. 3 येथील दि. १६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये क्रांतीसिह नाना पाटील पशुवैद्यक 
महाविद्यालय, शिरवळ, ता. खंडाळा, जि. सातारा येथे मुलांच्या वसतीगृह इमारतीचे प्राथमिक 
अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर बांधकामाचे अंदाजपत्रक रु. १५.०० कोटी पेक्षा अधिक असल्याने 
सदर प्रस्तावाची छाननी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करुन, त्यास मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक होते. सदर समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार 


उक्त महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन स्तरावर 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम २ (माफसू) 


शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यक 


महाविद्यालय, शिरवळ येथे मुलांच्या वसतीगृह इमारतीच्या बांधकामाच्या प्राथमिक अंदाजपत्रकाची 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या छाननीच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 


सचिव समितीच्या दिनांक २८/०३/२०२२ रोजीच्या बैठकीत रु. १५.९२ कोटी (रुपये पंधरा कोटी ब्याण्णव 
लक्ष फक्त) च्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. तदनुसार उक्त महाविद्यालयाच्या इमारत 


बांधकामासाठी रु १५.९२ कोटी इतक्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास खालील अटी/ शार्तीच्या अधीन राहून 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. बांधकामाचा तपशील परिशिष्ट “अ” येथे जोडल्या प्रमाणे राहील. 


9) 


90) 


2. 


महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यक महाविद्यालय, 
शिरवळ येथे मुलांच्या वसतीगृह महाविद्यालयाची इमारत G+ १ असून, त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ 
३५७७.०४ चौ.मी. असून बांधकामाचा दर रु.२६०००/- प्रति चौ.मी. आहे. 

सदर कामाचे नकाशे खाजगी वास्तुझास्त्रज्ञाकडून करण्यात आलेले आहे. 

सदर प्रस्ताव सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारी वर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे 
असल्याची खातरजमा करण्याच्या अटीस अधीन राहून, अंदाजित रु. १५.९२ कोटी (अक्षरी रुपये 
पंधरा कोटी ब्याण्णव लक्ष मात्र )इतक्या किंमतीस मान्यता राहील. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाझा तसेच विस्तृत नकाझासह 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च कृषि व पदूम विभागाने त्यांच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७ /प्र.क्र.६० /इमा-२, दि. ७ जुले, 
२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


या बाबीकरिता येणारा खर्च महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाला “मागणी क्रमांक डी -४, 


२४०३ पशुसंवर्धन, १०९ विस्तार व प्रशिक्षण, (००) (१९) महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची 
स्थापना, (२४०३ २०९२) कार्यक्रमांतर्गत, ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या ळेखाशीर्षाखाळी 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम २ (माफसू) 


३. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६/२०२२/इमारत-२, 
दि. २४/०३/२०२२, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौ. स.१९४/१४३१, दिनांक ०४/०५/२०२२ 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं- २९३/२०२२/ व्यय -२, दिनांक ०७/०६/२०२२ व 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळ सचिव समितीच्या दि. २८/०३/२०२२ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग- पाच अन्वये महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळीलळ प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय 
अधिकारातील अ.क्र. १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ समोरील 
तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर कामाची सुरुवात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 
५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०६२४१५२९४७८४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार cman ह 

GAVIT 


(चंद्रकला गावित) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रधान सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास ), कृषि व पक्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त, BRAM, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. कुलगुरु, महाराष्ट्र पश्ु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
४. कुलसचिव/नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
५. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
कार्यासन (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
. कार्यासन (व्यय २), वित्त विभाग, मंत्राळय मुंबई - ४०००३२ 
९. कार्यासन (इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
qo. निवड नस्ती/ पदुम -२ (ATHY). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम २ (माफसू) 


परिशिष्ट - “अ 
महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत क्रांतीसिंह नाना पाटील पशुवैद्यक महाविद्यालय, शिरवळ, ता. 
खंडाळा, जि. सातारा येथे मुलांच्या वसतीगृह इमारतीच्या बांधकामाच्या खर्चाचा बाबनिहाय तपशिल 


Name of Work : Construction of Boy's Hostel at Krantisingh Nana Patil College of Veterinary Science, Shirwal, 
Dist Satara. 


ieee SO eens t TION SHEE} 


Particulars of Scope Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum 


ESSENTIAL ITEMS (Compo 


ts 
a हात 
Boys hostel Building 


चि 


9,30,03.040 


“e 
TotalB.UA.= 3577.04] 
Ss) Se. 
a "| 
ee | 
| 2 ॥७ Supply & SanitaryWorks (SMH Of(a)  __________|$०0 1008 (2 
[_internal| SMF (a) 
>> ST 55,80,182 
aan ee ee 
TCO Sb 10191 (3 
ii eee मा कलासक्त र ee 
(8) | ees, BEET Ga 
() Compound Wall& Gate 0 11१25601७0 
D | | tatemat Road 1] 5 
कळना | acai 
ais ary ang? 
a 
30० ७22: einai aia: aa | क यी 
i Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)4(B)) 
| (C) | Pk a a Aa Ie tee BTIO 
ाार्‍ा__1___]|______$00.000| 
iil dai a रय कनक i aa ee 9,00,000 
(0) कळकळ hs eel 
r [| i) Contingencies 4% on (a) | ——37,20,122) | 
__ s—————”—CO FP ee | eee 
|, अ | «4,25,40,353) 
iim me ee 
tee tt | 
|_| eng 
ii, ____15,92,20,494 
= Ee ee ee तश सिता 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost = Rs 26,000_/Sqm 
। (li) Elect. Work ‘= Rs __2,916 /Sqm 
(॥) Water Supply ‘= ~~ Rs 1,300 /Sqm 
(iv) For (i) + (ii) * ili) ‘= Rs _______30.216 /Sqm 
{v) Total Project Cost = TPC + Area (as per “a") ‘eRs 44512 /- Sqm 


* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


